RNI No.MAHBILL / 2009/ 31733 


Reg.No.MH /MR /South -322 /2013–15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक ९ ५ ]] 


मंगळवार, फेब्रुवारी ११, २०१४ / माघ २२, शके १९ ३५ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


. 


असाधारण क्रमांक २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ 


अधिसूचना 


नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्य , अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १ ९ ७१. 

क्रमांक संकीर्ण . २०१३ / ( ३०/२०१३ )/लेप.-ज्याअर्थी, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ ( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त महामंडळ " असा 
निर्देश करण्यात आला आहे ) यांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा सार्वजनिक हितासाठी भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडून होणे 
आवश्यक आहे. याबाबत महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांची खात्री झाली आहे ; 

त्याअर्थी आता नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्ये, अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम , १९ ७१ ( १९ ७१ चा ५६ ) याच्या कलम 
१९ च्या पोट- कलम (३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , त्याचप्रमाणे तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ , जळगाव 
यांचा अधिनियम क्रमांक ४ ( सन १ ९९ ८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ ) मधील कलम ४८ (१) मधील तरतुदी विचारात घेऊन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल , नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर आणि उक्त महामंडळाला अशा लेखापरिक्षेच्या प्रस्तावासंबंधात 
अभिवेदन देण्याची संधी दिल्यानंतर , याद्वारे , नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या अटींवर 
व शर्तीवर पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ , जळगाव यांचे दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून ३१ मार्च २०१८ 
पर्यंत महामंडळाच्या लेख्यांची लेखापरिक्षा करण्याची विनंती करीत आहे . 

अनुसूची 
[ नियंत्रक व महालेखापरिक्षक ( कर्तव्य , अधिकार व सेवेच्या शर्ती ) अधिनियम, १९ ७१ याच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (३ ) अन्वये 
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे लेखापरीक्षा सोपविण्याबाबतच्या प्रमाण अटी व शर्ती ] 

अटी व शर्ती 
(१ ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी स्वतःच्या वतीने आणि स्वतः दिलेल्या अनुदेशांनुसार / मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लेखापरीक्षा 
करण्यासाठी एखाद्या प्राथमिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती सुचवावी. असा एखादा लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यात आला असेल त्याबाबतीत , 


( १ ) 


भाग चार - अ - २४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी ११, २०१४ / माघ २२ , शके १९ ३५ 


त्या लेखापरीक्षकाला द्यावयाचे शुल्क महामंडळाकडून देय असेल . असा लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यात आला असेल त्या बाबतीत 
लेखापरीक्षेच्या संबंधात भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडून करण्यात आलेल्या खर्चाची रक्कम उक्त महामंडळाकडून त्यांना 
देय होईल . 

( २ ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना, असा प्राथमिक लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यात आला असेल तर त्याच्याकडून करावयाच्या 
लेखापरिक्षेबरोबरच लेख्यांची देखील तपासणी करण्याचा आणि प्राथमिक लेखापरीक्षकांच्या अहवालावर अभिप्राय देण्याचा अधिकार असेल. 

( ३ ) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षेच्या संबंधात त्यांनी नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती यांना नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक यांस शासनाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यासंबंधात जे अधिकार, विशेषाधिकार व प्राधिकार असतात तेच अधिकार , 
विशेषाधिकार व प्राधिकार सदर व्यक्तीस असतील . 

( ४ ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा त्यांनी नियुक्त केलेली एखादी व्यक्ती लेखापरीक्षेचा निकाल नियामक मंडळाला कळवील . 
नियामक मंडळ त्यांच्या म्हणण्यासह अहवालाची प्रत शासनास सादर करील. नियंत्रक व महालेखापरीक्षकही अहवालाची प्रत थेट शासनाकडे 
पाठवतील. 

( ५ ) त्या कालावधीनंतर त्या व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन करण्याच्या अधीन राहून लोकहिताच्या दृष्टीने नियंत्रक व महालेखापरीक्षक 
यांच्याकडे सोपविलेली लेखापरिक्षा दिनांक १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या लेख्यांच्या कालावधीसाठी असेल . 

( ६ ) लेखापरिक्षेची व्याप्ती, मर्यादा व ती करण्याची पद्धत नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी ठरविल्याप्रमाणे असेल . 

( ७ ) अशा त -हेने केलेल्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल राज्य विधानमंडळात सादर करणे ही बाब भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक 
यांच्या स्वेच्छानिर्णयावर अवलंबून राहिल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ए. बा . पाटील, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी ११ , २०१४ /माघ २२, शके १९ ३५ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 6th February 2014 . 


NOTIFICATION 


COMPTROLLER AND AUDITOR -GENERAL S (DUTIES , POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE ) ACT, 1971. 

No. SANKIRNA . 2013 /( 30/13)/Audit Cell . — Whereas, the Governor of Maharashtra is satisfied 
that it is necessary , in the public interest , to audit the accounts of the Tapi Irrigation 
Development Corporation ( hereinafter referred to as “ the said Corporation ” ), by the Comptroller 
and Auditor -General of India ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 3 ) of section 19 of the 
Comptroller and Auditor-General s (Duties , Powers and Conditions of Service ) Act, 1971 (56 of 
1971) read with sub - section ( 2 ) of section 47 of the Tapi Irrigation Development Corporation 
Act, 1997 (Mah . III of 1998 ), the Governor of Maharashtra , after consultation with the Comptroller 
and Auditor-General and after giving the said Corporation an opportunity to make representation 
with regard to the proposal for such audit, hereby requests the Comptroller and Auditor 
General to audit the accounts of the said Corporation for a period of five years commencing 
from the 1st April 2013 and ending on the 31st March 2018 , on the terms and conditions 
mentioned in the Schedule appended hereto . 

Schedule 
[ Terms and conditions for entrustment of audit to the Comptroller and Auditor -General 
under sub -section ( 3 ) of section 19 of the Comptroller and Auditor General s (Duties , Powers 
and Conditions of Service ) Act, 1971 ] 

Terms and Conditions 
( 1) The Comptroller and Auditor -General of India may , suggest the appointment of a 
primary auditor to conduct the audit on his behalf and on the basis of directions or guidelines 
issued by him . Where such and auditor is appointed , the fees will be payable by the Corporation 
to that auditor, where such auditor is appointed , expenditure incurred by Comptroller and 
Auditor -General of India , in connection with the audit will be payable to him by the said 
Corporation . 

( 2 ) In addition to audit to be conducted by the primary auditor, where so appointed , 
Comptroller and Auditor -General of India will have the right to conduct the text check of the 
accounts and to comment on the supplement report of the primary auditor. 

( 3 ) The Comptroller and Auditor -General of India or any person appointed by him in 
connection with audit, shall have the same rights, privileges and authority as the Comptroller 
and Auditor -General has in connection with the audit of the Government accounts . 

( 4 ) The results of audit will be communicated by Comptroller and Auditor -General or any 
person appointed by him to the Governing body who shall submit a copy of the report alongwith 
its observation to the Government. The Comptroller and Auditor -General shall also forward a 
copy of the report directly to the Government. 

(5 ) The audit entrusted to the Comptroller and Auditor-General in public interest shall be 
for a period of five years accounts commencing with accounts for the years 1st April 2013 and 
ending with the accounts for the year 31st March 2018 , subject to review of arrangement after 
that period . 

(6 ) The scope , extent and manner of conducting audit shall be as decided by the Comptroller 
and Auditor -General. 

( 7 ) The Comptroller and Auditor -General will have the right to report to the State 
Legislature , the results of audit at his discretion . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


E. B. PATIL , 
Principal Secretary to the Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


